महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
मराठी भाषा फाउंडेशन योजना व स्पर्धा परिक्षा 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षातील 
उपलब्ध निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक :- अविवि २०२३/प्र.क्र.२५/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ . 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ:- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१ मार्च, २०२३ 


शुद्धिपत्रक- 


संदर्भांकीत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील शोवटच्या चार ओळी खालीलप्रमाणे वाचाव्यात. 

“ आता मराठी भाषा फाउंडेडन योजनेकरीता रू.२६,२७,८२५/-- स्पर्धा परिक्षा योजनेंतर्गत 
डॉ.आंबेडकर स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र (यशदा) पुणे यांना रू.१,१४,८७६/- व भारतीय प्रशासन सेवा पूर्व 
प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद यांना रू.४,००,०००/- असे एकूण रू.३१,४२,७०१/-(अक्षरी ऐकतीस लक्ष बेचाळीस 
हजार सातऱो एक फक्त) एवढा निधी वितरित करण्याकरीता वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिला आहे”. 

संदर्भाकित शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मधील सुरवातीच्या तीन ओळी खालीलप्रमाणे 

वाचाव्यात. 
“ उपलब्ध निधीमधून मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेकरीता रू.२६,२७,८२५/- स्पर्धा परिक्षा योजनेंतर्गत 
डॉ.आंबेडकर स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र (यशदा) पुणे यांना रू.१,१४,८७६/- व भारतीय प्रशासन सेवा पूर्व 
प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद यांना रू.४,००,०००/- असे एकूण रू.३१,४२,७०१/-(अक्षरी ऐकतीस लक्ष बेचाळीस 
हजार सातशे एक फक्त) एवढा निधी” 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१११५२२०५९५१४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
S A R A N G K U M A R DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ff4ebSe1 2b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba7 
'108c21a289d50d4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


7 , st=I 

serialNumber=47644BA707F 1CC419E5362269A74B7B1ECGAB4F7 
VA S A N T RA O Pp AT | L 45648DEF2597546D887 1 1BB4, cn=SARANGKUMAR VASANTRAO- 

PATIL 

Date: 2023.04.13 16:56:21 +05'30° 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१) महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


